राज्यात बाईक (दुचाकी) टॅक्सी वाहनांसाठी 
समुच्चयक धोरण तयार करण्यासाठी समिती 
गठित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हिआर-०८२१/प्र.क्र.९५/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- १२ जानेवारी, २०२३ 

प्रस्तावना :- 

रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक २७.११.२०२० रोजी Motor 
Vehicle Aggregator Guidelines २०२० अन्वये समुच्चयकांना (App & Web based Aggregator) 
प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच राज्य 
शासनाने दिनांक ०९.०३.२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेअन्वये राज्यातील समुच्चयकांना (App & Web 
based Aggregator) प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करण्याकरिता सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी 
घेणे अनिवार्य केळे आहे. 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.१५९९१/२०२२ प्रकरणी राज्यात बाईक 
(दुचाकी) टॅक्सी वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण तयार करणे आवऱ्यक असल्याने एक समिती गठीत 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्यात बाईक (दुचाकी) टॅक्सी वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण तयार करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव पदनाम 
ear | श्री. रमानाथ झा (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) अध्यक्ष 
२ | अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
३ | अप्पर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
8 | उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकोय संचालक महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन सदस्य 
महामंडळ 
५ | परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
अपर परिवहन आयुक्‍त, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई सदस्य 
सहाय्यक परिवहन आयुक्‍त (अंमल-१) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई | सदस्य सचिव 


२. सदर समितीने बाईक टॅक्सीबाबत सर्वकष अभ्यास करुन शिफारशींसह आपला अहवाल 
शासनास तीन महिन्याच्या आत सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिआर-०८२१/प्र.क्र.९५/परि-२ 


३. समितीमधील अध्यक्ष व सदस्य यांच्या दैनिक भत्ता व प्रवास भत्त्याबाबतच्या तरतुदी 
स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११२१३००१३००२९ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


8 h i ka n O n ka r Digitally signed by Bhikan Onkar Thakur 
Thakur 


(भि.ओं.ठाकूर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्वमा.मंत्री मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
) मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


Av AD 


8 


Cc 
eS 


मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
qo) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) श्री. रामनाथ झा (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
१३) अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४) अप्पर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६) अपर परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय,मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


rena S&S & 


१७) सहाय्यक परिवहन आयुक्‍त (अंमल-१) परिवहन आयुक्त कार्यालय,मुंबई 

१८) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१९) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

२०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२१) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१. 

२२) वित्त विभाग (सेवा-५) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२३) गृह विभाग (बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 

२४ निवडनस्ती/परि- २. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


